एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम - ४ 
कक्ष अधिकारी गट ब संवर्गातील उमेदवारांच्या 
नियमित पदस्थापनेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कअस १३१७/प्र.क्र.१७५/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जुले, २०१९ 


१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन २०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २०.०१.२०१४ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. कअस १३१६/प्र.क्र.१३२/१४ब, दिनांक २९.०७.२०१७ 
३. शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. कअस १३१६/प्र.क्र.१३२/१४ब, दिनांक २६.०९.२०१७ 
४. झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. कअस १३१७/प्र.क्र.१७५/१४ब, दिनांक ०५.०६.२०१८ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा - २०१५ व २०१६ च्या आधारे शिफारस केलेल्या 
व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम -४ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणा-या कक्ष अधिकारी - गट ब या संवर्गातील 
उमेदवारांकरिता संदर्भाधीन क्र.२व३ च्या शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या आस्थापनेवर दिनांक 
२९.०७.२०१७ ते ३१.०७.२०१९ या कालावधीकरिता रू.९३००-३४८००, ग्रेड वेतन रू. ४८००/- या वेतनश्रेणीत 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 


सीपीटीपी -४ अंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या १७ परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांची प्रशिक्षण कार्यक्रम 
कालावधीमध्ये कक्ष अधिकारी पदाच्या स्वतंत्र कार्यभाराकरिता संदर्भाधीन क्र.४ च्या आदेशान्वये मंत्रालयीन 
विभागांमध्ये नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेल्या अधिसंख्य पदांचा कालावधी दिनांक ३१.०७.२०१९ रोजी समाप्त होत 
असल्याने त्यांची कक्ष अधिकारी संवर्गातील रिक्‍त पदांवर नियमित पदस्थापना देणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा - २०१५ व २०१६ च्या आधारे शिफारस केलेल्या 
सीपीटीपी-४ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या कक्ष अधिकारी - गट ब या संवर्गातील सध्या कार्यरत असलेल्या खालील 
१७ परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये दिनांक ०१.०८.२०१९ 
पासून पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कअस १ ३१७/प्र.क्र.१७५/१४ब 


अ.क्र. परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव मंत्रालयीन विभाग 

श्री.प्रसादकुमार किसनराव सांगळे । सामान्य प्रशासन विभाग 

२ | श्री.महावीर बाळासाहेब झेडगे कृषि व पदुम विभाग 

३ श्री. नरेश मनोहर पतंगे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

४ । श्रीमती पूजा प्रभाकर डोंगापुरे वित्त विभाग 

५ | श्री.सचिन रंगनाथ इंगळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

६ । श्रीमती सपना मच्छिद्र भगत जलसंपदा विभाग 

७ । श्री.जयसेन जयप्रकाश इंगोले गृह विभाग 
श्रीमती श्वेता श्‍यामराव सावदेकर महसूल व वन विभाग 
श्री.अमोळल भिमराज उगलमुगले उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 

| do | o | श्री.रविद्र गोरख भराटे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

a १ | श्री.अर्जुन अशोक गिऱ्हाम सामान्य प्रशासन विभाग 

१२ | श्री.प्रवीण ज्ञानोबा कोतमे मृद व जलसंधारण विभाग 

१३ | श्री.तुषार दिलीप राठोड अल्पसंख्याक विकास विभाग 

१४ | श्रीमती अस्मिता गोपाळ जगताप अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

१५ | श्रीमती पठाण अंजुमबानो रशिदखान | सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 

१६ । श्रीमती स्नेहा अजित चुरी वेद्यकौय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 

१७ | श्री.अजित रमेश जगताप विजा,भज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग 


२. उपरोक्त कक्ष अधिकाऱ्यांच्या वेतन व इतर सर्व सेवाविषयक बाबी दिनांक ०१.०८.२०१९ पासून संबंधित 
विभागाकडून हाताळण्यात येतील. 


3. सदर कक्ष अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्याबाबतची कार्यवाही सामान्य प्रशासन 
विभाग/कार्या-सीपीटीपी ब कडून होणार असून याबाबतचे आदेश यथावकाडा निर्गमित करण्यात येतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७३११६२२१४८००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, o=Government Of Mahi 


Gajanan = 
Bhimrao Gurav 


8a72725a47b4f0, 


(ग.भि.गुरव) 


htra, 0५२0९16 
tra, 
18021798aScled41ada 


serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360F 
73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2019.07.31 16:33:01 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअस १ ३१७/प्र.क्र.१७५/१४ब 


प्रत, 


८. 
र्‌. 


. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ कृषि व पदुम विभाग/ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग /वित्त विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ जलसंपदा विभाग/गृह 
विभाग/ महसूल व वन विभाग/ उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग/ पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग/मृद 
व जलसंधारण विभाग/अल्पसंख्याक विकास विभाग/अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग/ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग/ विजा,भज, 
इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. (संबंधित विभागामार्फत) 


. सह /उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/ कृषि व पदुम विभाग/ सार्वजनिक 


आरोग्य विभाग /वित्त विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ जलसंपदा विभाग /गृह विभाग/ 
महसूल व वन विभाग/ उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग/ पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग/मृद व 
जलसंधारण विभाग/अल्पसंख्याक विकास विभाग/अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग/ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग/ विजा,भज, 
इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


. महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, 


पुणे. 


. महासंचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, बोले 


पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर - ४४२ ४१०. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
अवर सचिव, (का. क्र.सीपीटीपी ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. अवर सचिव, का. क्र.२६ , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


